नक्षलग्रस्त भागातील विविध विकास कामे 
करण्यासाठी शक्‍ती प्रदान समिती व 
मंत्रीमंडळ उपसमितीने मंजूर केलेला निधी 
खर्च करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एनएएक्स ०९१५/प्र.क्र.२८९/भाग-२/विझा-१ब, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१.१२.२०१८ 


वाचा:- 


१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स १११२/प्र.क्र.४४४/विञा-१ब, दिनांक २६.०८.२०१४ 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स ०९१५/प्र.क्र.२८९/विठा-१ब, दिनांक २०.०१.२०१७ 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स ०९१५/प्र.क्र.२८९/विठा-१ब, दिनांक २०.०१.२०१७ 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स ०९१५/प्र.क्र.२८९/विठा-१ब, दिनांक २४.१०.२०१७ 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स ०९१५/प्र.क्र.२८९/ विशा-१ब, दिनांक ३१.०३.२०१८ 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स ०९१५/प्र.क्र.२८९/ विशा-१ब, दिनांक १०.०५.२०१८ 


शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भ क्र.६ येथील दि.१०.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयातील परिक्षेद क्र. २ मधील “ या निधीचे 
नियंत्रक अधिकारी” विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे राहतील या 
ऐवजी या निधीचे नियंत्रक अधिकारी प्राचार्य, अपारंपारीक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, सुराबर्डी, नागपूर हे 
राहतील असे वाचावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०११३१८०९६९२९ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 
द 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


Digitally signed by Vijay Damodar Patil 
harashtra, 


ol t, 
postalCode=400032, st=Maharasht 


Vijay 
5254aa09c72b0eb445f264826ab1 
Da mM (@) d a r P at ] | 0bb42793fc26e38381 13296e7ff81 205 1féf, 


Date: 2019.01.08 14:55:34 +05'30' 


(विजय पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपालाचे सचिव 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) सर्व राज्यसभा / लोकसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
) 
) 


मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
सर्व विधान परिषद / विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एनएएक्स ०९१५/प्र.क्र.२८९/भाग-२/विशा-१ब 


६) सर्व मा. मंत्री /मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

७) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९) सर्व विभागीय आयुक्त, 

१०) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११) अपर पोलीस महासंचालक(विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२) जिल्हाधिकारी, नागपूर/गडचिरोली/गोंदिया/चंद्रपूर 

१३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक,(नक्षळ विरोधी अभियान) नागपूर 

१४)पोळीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर 

94) पोळीस अधिक्षक,गडचिरोली/गोंदिया/तचंद्रपूर 

१६) प्राचार्य, अपारंपारिक प्रशिक्षण केंद्र, सुराबर्डी, नागपूर 

१७)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१८)महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई,नागपूर 
१९) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई,नागपूर 

२०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

29) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / गडचिरोली/गोंदिया/'चंद्रपूर 
२२)अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय ७ / कोषा प्र. ५, मंत्रालय, मुंबई, 

23) उप सचिव (पोल ७), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२४) अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२५) निवड नस्ती/ विशा १ ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


